२१-५५. ond 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


दूरध्वनी क्र. :-०२२- २२०२९२८२ Email ID- navnath.pokale@nic.in 
क्रमांक : ठे.वि.यो.१०.२४/प्र.क्र.९३/२०२४/अर्थ-१ दिनांक : १८ जून, २०२४ 
ज्ञापन :- 


विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 


प्रति, 

अधीक्षक अभियंता (दरवाजे), मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 
अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा 
अधीक्षक अभियंता,गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक,लळाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
अधीक्षक अभियंता,पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात 
विभागाने अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली 
आहे. या सुधारित कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 
२. सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० - इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न 
विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) 
(२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखालील मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रातील स्तंभ-४ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण 
रू.४,८०,०००/- (रक्‍कम रू.चार लक्ष ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी या ज्ञापनाव्दारे वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 
दि.३१.०७.२०२४ पुर्वी खर्च करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्चकरण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. तसेच निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर 
निधी समर्पित करून त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी 
यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ठे.वि.यो.१०.२४/प्र.क्र.९३ /२०२४/अर्थ-१ 


४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा 
करण्याकरिता मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या 
कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍्कम,तसेच संबंधितांना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक 
इत्यादीचा तपशील शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली 
नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाळील खर्च - Ford निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रेिकन्सिलिएडान 
स्टेटमेंट) महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण 
प्रणालीव्दारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०६१८११५५२५७९२७ 
असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NAVNATH BALU 
KALE 


NAVNATH eae iin POKALE, 
BA |_ U 2 O KA L E ७ CERN OE ee 
OU = WATER RESOURCES 


DEPARTMENT 
Date: 2024.06.18 12:12:31 +05'30' 


(नवनाथ पोकळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


सहपत्र - विवरणपत्र 


Wd - 


4 
2 


3 
8 


महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 

अ.मु.स (जसं) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


~ 


दु 
& 


ee a) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अधीक्षक अभियंता कै .विश्वनाथ ter सीडीओ/गेट/३० श्रीमती कलाबाई विश्वनाथ 


(दरवाजे), मध्यवर्ती ।कटारे कटारे (पत्नी) 
संकल्पचित्र संघटना, 
नाशिक 
अधीक्षक अभियंता |के.संजय संपत भांडारपाळ  ।पीडब्हूएमएच-७२३८५ |श्रीमती सुनिता संजय 
,सातारा पाटबंधारे |कुचेकर कुचेकर, पत्नी 
PEAS याता चा २)के.सदाशिव मजूर धोकावि-२/२०५ श्रीमती साधना सदाशिव 
दिनकर पवार पवार,पत्नी 
क्षक अभियंता, |के.शरद कुंडलिक जी.एल.बी.सी.८१ श्रीमती उत्तरा शरद माटे, 
गोसीखुर्द उपसा माटे 
सिंचन मंडळ, आंबाडी 
(भंडारा) 
अधीक्षक अभियंता व ।के.काशिनाथ श्रावणा मजूर आयपी-एआयडी- श्रीमती लहानूबाई 
प्रशासक, लाभक्षेत्र  ।भांगरे १७४८ काशिनाथ भांगरे , पत्नी 
विकास प्राधिकरण, 
नाशिक 
क्षक अभियंता , पीडब्ठूएमएच-७५८५६ ।१)चि.ओमकार सुरेहा 
पुणे पाटबंधारे मंडळ, वीर,मुलगा 
पुणे २)चि.स्वरूप BRAT 
वीर,मुलगा 
Joogo अधीक्षक अभियंता व ।कै.अनंता लक्ष्मण मजुर उधव्यवि/७० १.श्री सदाशिव अनंता ६०,००० 
प्रशासक, लाभक्षेत्र ।शिरतोडें शिरतोडे, मुलगा. 
विकास प्राधिकरण, २श्री.गुरूदेव अनंता 
|, सोलापूर शिरतोडे, मुलगा 
३)श्री किशोर अनंता 
शिरतोडे, मुलगा 
एकुण रक्‍कम रूपय-चार लक्ष ऐशी हजार फक्त ४८०,००० 


NAVNATH BALU ouch =savnirt enti porate, on, s 
POKALE WAHARASHTRA, OU c WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 


Date: 2024.06.18 12:12:46 +05'30" 


( नवनाथ पोकळे ) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन. 


